ज्येष्ठता सूची 

सहायक संचालक (प्रशासन), गट ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१, 
दि. ०१.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ पर्यंतची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.७३/३४-अ, 
दि.२७.१२.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे 
सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळलनालयातीळल सहायक संचालक (प्रशासन), गट ब या संवर्गाची दिनांक १.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० 
पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात 
दिनांक दि.१.१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य 
विहित मार्गाने नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिशिष्ट - अ मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब मध्ये समावेश करुन दिनांक 09.09.2029, दिनांक 09.09.2022 व दिनांक 
०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत 
जोडली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या सहायक संचालक (प्रशासन), गट ब संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या असल्याने 
दि.१.१.२०१९ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून 


वगळून दि.०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व 
"ब" नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत 
काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप दि.०१.०४.२०२३ पर्यंत 
मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०१.०५.२०२३ 
पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ 


सूचना संबंधितांना द्याव्यात. दि.०१.०५.२०२३ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा 
काहीही आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४.  उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व सहायक 
संचालक (प्रशासन), गट ब या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत 
स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 

५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०२१३४४५४७१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPALI PATHAK 
D E E Pp A L | DN: ¢=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=245ec1 be5f40ed 10b626817ad30a304c1 66dfdafBcfc3 
19c79bbe3e5015ee80d, postal 


PATHAK zane ses “= 
(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२९ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ठ-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठताक्‌ नांब शं | | म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती शिंका 
रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र 3 % & द ७ ह ९ Ro 
१ १ । श्री.रा.कि. राणे अ.ज. ७.१.१९६८ ३१.७.२०१५ पदोन्नती Fo | ३११२०२६ fe 
२ २ | श्रीमती नंदिनी घाटगे भ.ज.(ब) । २०.९.१९७५ । १९.८.२०१६ पदोन्नती |___--___|_३०९.२०३३ |... --. | 
सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नावा  :- सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब 
२) वेतनश्रेणी :- एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
३) दि. १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
अ.क्र. | ज्येष्ठताक्‌ aa णं णं | नियुक्तीचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती |! 
रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ R 3 % & द ७ ८ ९ Ro 
g g श्रीमती नंदिनी घाटे | भ.ज.(ब) । २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदोन्नती |___--___|_३०.९.२०३३ |... --. | 
२ २ श्री.संदीप सुर्यकां अ.जा. | ०६.०९.१९७४ | ०६.०९.२०२१ | a 30,08, 2089 | शा.नि.दि. ०६.०९.२०२९ अन्वये 
आंबेकर सहायक सचालक (प्रशासन) गट-ब 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
3 3 श्री.प्रभू वासुदेव कदम । अ.जा. | २२.११.१९७० | 08,08 YoR’ पदोन्नती [| ३०.११.२०२८ | शा.नि.दि. ०६.०९.२०२९ अन्वये 
सहायक सचालक (प्रशासन) गट-ब 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
¥ ¥ श्री.प्रकाश रामचंद्र खुला | १९.०८.१९७४ | ०६.०९.२०२१ पदोन्नती शि ३१.०८.२०३२ | शा.नि .दि. ०६.०९.२०२९ अन्वये 
देशपांडे सहायक सचालक (प्रशासन) गट-ब 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 


४) संवर्गाचे नाव 
८) वेतनश्रेणी 


सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


:- सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब 


:- एस-१५ : ४१८००-१३२२३०० 


परिशिष्ट अ 


६) दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


- येष्ठ ara ad | पिं नियुक्‍तीचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती भिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१: : ¥ ण द ७ C ढु १० 
g g श्रीमती नंदिनी घाटगे | भ.ज.(ब) | २०.९.१९७५ । १९.८.२०१६ पदोन्नती |___--___|_३०.९.२०३३ fe 
२ २ श्री.संदीप सुर्यकांत अ.जा. | ०६.०९.१९७४ | ०६.०९.२०२१ पदोन्नती | ३०.०९.२०३२ | शा.नि.दि. ०६.०९.२०२१ अन्वये 
आंबेकर सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
3 ३ | श्रौ.प्रभूवासुदेव कदम | अ.जा. | २२.११.१९७० | 08.08. 202k पदोन्नती चिकी ३०.११.२०२८ | शा.नि.दि. ०६.०९.२०२१ अन्वये 
सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
x विल श्री.प्रकाश रामचंद्र खुला | १९.०८.१९७४ | ०६.०९.२०२१ पदोन्नती नि ३१.०८.२०३२ | शा.नि AR. ०६.०९.२०२१ अन्वये 
देशपांडे सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब 


या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 


